सन 2023-28 या आर्थिक वर्षात सातारा 
सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती 
प्रयोजनासाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सासैशा-२०२२/प्र.क्र. १३१/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ०६ मार्च २०२४. 


संदर्भ- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४. 
3) शिक्षण उपसंचालक (माध्यमिक व veg माध्यमिक) यांचे क्र. शिसंमा-२०२३ (टि-७)/निधी 
वितरण/सासैशा/शिष्यवृत्ती, दिनांक १२.०२.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना- 


केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सातारा सैनिकी शाळेची स्थापना दि. २३ जून १९६१ रोजी झाली 


असून सदर शाळा ही देशातील पहिली सैनिकी शाळा आहे. महाराष्ट्रातील तळागाळातील व सर्व 


स्तरावरील गरीब व होतकरू मुलांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून भारतातून सैन्य दलात 


अधिकारी पदावर संधी मिळावी, हा या शाळेचा मुख्य उद्देश आहे. सातारा सैनिक शाळेसंदर्भात राज्य 


शासन व सैनिक स्कूल सोसायटी, संरक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्यामध्ये दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ 


रोजी सामंज्यस करार (MOA) झाला आहे. सदर करारामध्ये मुद्दा क्र.१(०() मध्ये आर्थिकदृष्टया कमकुवत 


असणा-या पालकांच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अनुदानाबाबत गव्हर्नस ऑफ बोर्ड ने ठरविल्यानुसार 


वेळोवेळी अनुदान देण्याबाबत राज्य शासनाची जबाबदारी नमूद केली आहे. सातारा सैनिकी शाळेस सन 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये शिष्यवृत्तीसाठी रु. २६,९०,०००/- (रुपये सव्वीस लाख नव्वद हजार) 


इतका निधी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी संदर्भ क्र. (३) 


येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या विद्या वर्षाकरीता उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून सातारा सैनिक शाळेस 


शिष्यवृत्त्यांसाठी रु. २६,९०,०००/- (रुपये सव्वीस लाख नव्वद हजार) इतका निधी वितरीत करण्यास 


शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२२/प्र.क्र. १३१/एसएम-६ 


२. सदर खर्च मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२-माध्यमिक शिक्षण-११०, 


अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान 


(२२०२०४६९), ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा वापर केवळ 
शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतन या प्रयोजनासाठीच करण्यात यावा. 

४. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. निधी वितरीत करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे 
तसेच विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ व 
दिनांक ०५.०२.२०२४ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार विभागाच्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१८०६४१३६२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by BABASAHEB 5 
KHANDARE 
Date: 2024.03.06 18:15:42 +05'30' 
(बाबासाहेब स. खंदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (हाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
३. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
६. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
८. प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
१०. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा 
१२. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
१३. मानद सचिव बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिक स्कूल, नवी दिल्ली, 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-३. मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. निवड नस्ती (एसएम ६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


